मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प, जलसंपदा 
विभाग, नागपूर या कार्यालयाच्या नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांना दि. ०१/०३/२०२१ ते 
३१/०८/२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- मुदतवाढ -२०२१/प्र.क्र.६४/ मोप्र-(२) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- १८/०३/२०२१ 


वाचा- १) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्र.मुदतवाढ-२०२०/प्र.क्र.३१७/मोप्र-(२), 
दि. १३/१०/२०२० 
२) मुख्य अभियंता गोसीखुर्द प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, नागपूर यांचे पत्र.क्र. 
जाक्र.३५५/मुअगोप्र/आ-२/२०२०, दिनांक २८/०१/२०२१ 
३) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्रक्र.-८/१६/आ.पु.क, दिनांक 
१५/०२/२०२१ 
४) शासन निर्णय पाटबंधारे विभाग, मंत्रालय, मुंबई, क्र.आढावा१००२/(३३५/२००२)आ(प्रशि), 
दि.०६/०२/२००३ 
५) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्रमांक आढावा २००८(९९/२००८ )/भाग-२/(आ (प्रशि), 
दिनांक २९ मे, २००८ व शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्र.आढावा 
२००८(९९/२००८)/भाग-२/आ (प्रशि), दिनांक ३० जून, २००९ 


प्रस्तावना :- 
मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, नागपूर या कार्यालयातील नियत 
अस्थायी आस्थापनेवरील ३० पदांची निर्मिती संदर्भाधिन क्रमांक ५ येथील शासन निर्णयान्वये 
करण्यात आली आहे. संदर्भीय क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ३० 
पदांना दिनांक २८/०२/२०२१ पर्यंत चालू ठेवण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. संदर्भ क्रमांक ३ 
चे वित्त विभागाचे शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतिबंधात समाविष्ट 
असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यावर निर्माण करण्यात आलेल्या 
परंतु ज्यांचा समावेश आकृतिबंधात करण्यात आळेला नाही अज्ञा अस्तित्वात असलेल्या सर्व 
अस्थायी पदांना दिनांक १/०३/२०२१ ते दिनांक ३१/०८/२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार 
देण्यात आले आहेत. 
शासन निर्णय :- 
मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, नागपूर यांचे संदर्भ क्र. २ अन्वये 
प्रस्तावित केल्यानुसार आता मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, नागपूर या 
कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ३० पदांना सोबतच्या परिशिष्ट -अ मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे दिनांक ०१/०३/२०२१ ते ३१/०८/२०२१ पर्यंत खालील अटींचे अधिन राहून 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
१) उपरोक्त सर्व पदे विभागाने प्रस्तावित केळेल्या काळावधीत कार्यरत असतील. 
२) ही पदे आकृतीबंधानुसार मंजूर असतील व सहा महिन्याहून अधिक 
कालावधीसाठी रिक्‍त नसतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०२१/प्र.क्र.६४/ मोप्र-(२) 


उपरोक्त कार्यालयातील खर्च, मागणी क्रमांक आय-५ (नियत अस्थाई आस्थापन), मुख्य 
लेखाशीर्ष- ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधाऱ्यावरील भांडवली खर्च,८० सर्वसाधारण, (१९०) 
सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका (०४) विविध पाटबंधारे विकास 
महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (वेतन) (०४)(०२) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग 
भांडवली अंशदान (४७०१ आय १७१) या लेखाशीर्षाखाली महामंडळास मंजूर असलेल्या नियत 
अस्थाई आस्थापनेच्या वेतनाखाली मंजूर असलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 

३) हे आदेश वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क 
दिनांक १५/०२/२०२१ अन्वये प्रशासकीय विभागास दिलेल्या प्राधिकारानुसार तसेच 
आंतरवित्त सल्लागार व उप सचिव यांचे सहमतीने निर्गमित करण्यांत येत आहे. 
सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०३१८१५१३४१६६२७ असा आहे. 


हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Abhay Kesh. Yedsiki 
hay eshaorao १४७ des hota ale 
rt it, postalCode=400032, st=Mahi hi 
2.5.4.20=5724dd2e45895f7c2ab554c8d0b0041f388e5397467¢ 


सहपत्र- परिशिष्ट 'अ Yedsikar ee ae 
(अभय येडसीकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत- सहपत्रासह- 

१)महाळेखापाल २, महाराष्ट्र राज्य, (लेखा व अनुज्ञेयता) नागपूर, 

२)महालेखापाल २, महाराष्ट्र राज्य, (लेखापरीक्षा) नागपूर, 
३)जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती 
) 
) 


४)वित्त विभाग, व्यय-१२, मंत्रालय, मुंबई, 

५)कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ,नागपूर 

६) मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, नागपूर यांना कळविण्यात येते की, 
प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्या व्यतिरिक्त इतर 
अधिकारी / कर्मचा-यांची वेतन व देयके अदा केल्यास तसेच या निर्णयान्वये दिलेल्या 
मंजूरीच्या प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरित्या चुकीचा अर्थ लावून अन्य अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन 
देयके अदा केल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांवर 
राहील, याची कृपया नोंद घ्यावी. 

७मोप्र-(२) कार्यासन, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०२१/प्र.क्र.६४/ मोप्र-(२) 


परिशिष्ट अ 


शासन निर्णय क्र. मुदतवाढ -२०२१/प्र.क्र.६४/मोप्र-२, दिनाक १८/०३/२०२१ चे सहपत्र 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील खालील ३० पदांना दि.०१/०९/२०२० ते दि.२८/०२/२०२१ 


पर्यंत मुदतवाढ 
अ.क्र पदनाम आकृतिबंधानुसार मंजूर | मुदतवाढ द्यावयाची 
पदे पदे 
तांत्रिक पदे 
॥. | मुख्य अभियंता a Se i a 
२ | सहायक मुख्य अभियंता (कार्यकारी अभियंता) २ २ 
३ | उप अभियंता ३ ३ 
४ | कनिष्ठ अभियंता ३ ३ 
५ | विशेष अधीक्षक a ही. | ॥___ 
६ | अधीक्षक a a on 
७ | मुख्य आरेखक 1१ 1१ 
८ | मुख्य दप्तर कारकून a oa 
९ | प्रथम लिपिक |. री. ._ | 
किड ० । वरिष्ठ लिपिक २ २ 
शिडी १ | कनिष्ठ लिपिक २ २ 
१२ | लघुलेखक उच्वश्रेणी/निम्नश्रेणी a i आ 
१३ | टंकलेखक ३ ३ 
१४ | दूरध्वनीचालक शिका शााााका | _ cae 
१५ | वाहनचालक 1१ 1१ 
१६ | दप्तरी शिंक ताशा दिक गग 
१७ । नाईक 1१ काका का 
१८ | शिपाई ३ ३ 
१९ । चौकीदार '_ a ae 
एकूण ३० ३० 
एकूण मुदतवाढीची पदे -३० 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


